जिल्हाधिकार्‍यांना प्रदान करण्यात आलेल्या 
अधिकारानुसार त्यांनी नियुक्त केलेल्या गोदाम 
कर्मचाऱ्यांची अस्थायी पदे पुढे चाळू ठेवण्याबाबत 


महाराष्ट्र शासन 
अन्न, नागरी पुरवठा व ग्राहक संरक्षण विभाग 
शासन निर्णय क्रमांक : अस्थायी - २९२०/प्र.क्र.६२/ना.पु.१५, 
मंत्रालय विस्तार, मुंबई - ४०० ०३२. 
दिनांक : १७ सप्टेंबर, २०२०. 


संदर्भ : 

१) विभागाचा शा.नि.क्र.संकीर्ण-१००३/प्र.क्र.४८३/ना.पु.१४, दिनांक २६.०६.२००३, 
२) विभागाचा समक्रमांकाचा शासन निर्णय दि.१६.०३.२०२०, 
) 


3) वित्त विभाग शा.नि.क्र.पदनि-२०१६/प्र.क्र.८/१६/आ.पु.क., दि.३१.०८.२०२०. 


प्रस्तावना: 

जिल्हाधिकारी, ठाणे, पाळघर, रायगड, रत्नागिरी, सिंधुदुर्ग, अहमदनगर, जळगांव, सोलापूर, 
बीड, उस्मानाबाद, लातूर, अकोला, बुलढाणा, नागपूर, भंडारा, गोंदिया, चंद्रपूर व गडचिरोली यांना 
शासन निर्णय क्रमांक ईएसटी-१०७१/१४७०६/एम, दि.२९/०६/७१, दि.०७/०८/७१, दि.२५/०८/७१ व 
दि.१४/१२/७१ अन्वये गोदाम कर्मचारी नेमण्यास प्रदान करण्यात आलेल्या अधिकारानुसार संबंधित 
जिल्हाधिकार्‍यांनी नियुक्‍त केलेल्या गोदाम कर्मचाऱ्यांच्या ८४२ अस्थायी पदांना संदर्भ क्रमांक २ येथील 
शासन निर्णयान्वये दि.०१.०३.२०२० ते दि. ३१.०८.२०२० पर्यंत मुदतवाढ देण्यात आली होती. 


शासन निर्णय: 

उपरोक्त ८४२ गोदाम कर्मचाऱ्यांच्या पदांची आवश्‍यकता विचारात घेऊन ही पदे पुढे चाळू ठेवणे 
गरजेचे असल्याने, सोबतच्या विवरणपत्र "अ" मध्ये दर्शविलेली एकूण ८४२ अस्थायी पदे, सहा 
महिन्यांपेक्षा अधिक कालावधीपासून रिक्‍त नाहीत या अटीच्या अधीन राहून, दि.०१.०९.२०२० ते 
विभागाचा नवीन आकृतीबंध मंजूर होईपर्यंत किंवा दि.२९.०२.२०२१ पर्यंत (यापैकी जे अगोदर घडेल तो 
पर्यंत) पुढे चाळू ठेवण्यास याद्वारे शासन मंजुरी देण्यात येत आहे. कोणतेही नवीन पद यापुढे शासनाच्या 
पूर्व संमतीशिवाय निर्माण करण्यात येऊ नये. तसेच, जिल्हाधिकारी यांनी मुदतवाढीच्या पदांची खात्री 
करुनच पुढील कार्यवाही करावी. 


२. उपरोक्त अस्थायी पदांवरील खर्च "मागणी क्र. एम-२, २४०८-अन्न साठवण व वखार साठवण, 
१०१-प्रापण आणि पुरवठा, (०३) प्रापण वितरण व किंमत नियंत्रण (०३) (02) मुफसल, दत्तमत योजनेतर 
(२४०८ ०१०८) ०१ वेतन" या लेखाशिर्षाखाली संबंधित वर्षाच्या मंजूर अनुदानातून भागविण्यात यावा. 


३. हा शासन निर्णय वित्त विभाग, शासन निर्णय क्रमांक : पदनि-२०१६/प्र.क्र.८/१६/आ.पु.क., 
दि.३१.०८.२०२० अन्वये प्रशासकीय विभागांना प्रदान केलेल्या अधिकारास अनुसरुन निर्गमित 
करण्यात येत आहे. 


शासन निर्णय क्रमांकः अस्थायी - २९२०/प्र.क्र.६२/ना.पु.१५, 


छ. सदर area निर्णय महाराष्ट्र शासनाच्या ~www.maharashtra.gov.in या संकेतस्थळावर 
उपलब्ध करण्यात आला असून त्याचा संकेताक २०२००९१७१२२३१५४८०६ असा आहे. हा आदेश 
डिजीटल स्वाक्षरीने साक्षांकित करुन काढण्यात येत आहे. 

महाराष्ट्राचे राज्यपाळ यांचे आदेशानुसार व नावाने, 


क Digitally signed by Asmita १०९0 
ment of ht Food Civil Supply 
S mM | a Consums ion Department, postalCode=400032, 
st= 
2.5. 1 58692ef65b4486d9f 1 ec 9f35e5a368c85b29b6c9 
e e )9F9Fc2c7c0e59d944¢ 

IN be Be 2cf7f99a7e33f6152bff0b34255dd63550b37c8 

fbbb9a98 4ecd4336f598, ‘Asmi' di 

ite: 2020.09.17 12:25:18 +05'30' 
कक्ष अधिकारी, महाराष्ट्र शासन. 


प्रति, 


१) जिल्हाधिकारी, ठाणे, पालघर, रायगड, रत्नागिरी, सिंधुदुर्ग, अहमदनगर, जळगांव, सोलापूर, 
बीड,उस्मानाबाद, लातूर, अकोला, बुलढाणा, नागपूर, भंडारा, गोंदिया, चंद्रपूर व 
गडचिरोली. 

२) जिल्हा कोषागार अधिकारी: ठाणे, पालघर, रायगड, रत्नागिरी, सिंधुदुर्ग, अहमदनगर, 
जळगांव, सोलापूर, बीड, उस्मानाबाद, लातूर, अकोला, बुलढाणा, नागपूर, भंडारा, गोंदिया, 
चंद्रपूर व गडचिरोली. 

3) सर्व विभागीय आयुक्त. 

४) सर्व उपआयुक्त (पुरवठा). 

५) वित्तीय सल्लागार व उप सचिव, अन्न, नागरी पुरवठा व ग्राहक संरक्षण विभाग, मुंबई, 

६) महालेखापाल-१ व २ (लेखा व अनुज्ञेयता), महाराष्ट्र, मुंबई/नागपूर. 
) 
) 
) 


७) महालेखापाल-१ व 2 (लेखा परीक्षा), महाराष्ट्र, मुंबई/नागपूर. 
८) निवासी लेखा परीक्षा अधिकारी, मुंबई. 

९) वित्त विभाग (व्यय-४ व अर्थसंकल्प-१९). 

१०) निवड नस्ती (ना.पु. १५). 


पृष्ठ ३ पैकी २ 


शासन निर्णय क्रमांकः अस्थायी - २९२०/प्र.क्र.६२/ना.पु.१५, 


शासन निर्णय क्र. अस्थायी-२९२०/प्र.क्र.६२/ना.पु.१५ , दिनांक १७ सप्टेंबर,२०२०, 


विवरणपत्र "अ' 
अ. | जिल्हयाचे | गोदाम गोदाम गोदाम । गोदामपा | गोदाम | गोदाम | हमाल कम | एकूण 
क्र. नाव व्यवस्थापक । व्यवस्थापक | व्यवस्थापक ल लिपीक | पहारेकरी  स्वीपर पदे 


श्रेणी-१ श्रेणी-२ । (रु.५२००- | (रु.५२०० | (रु.५२०० | (रु.४४४०- | (रु.४४४०- 
(रु.९३००- | (रु.५२००- | २०२०० | -२०२००) | -२०२००) | ७४४० ७४४०) 

३४८००) २०२००) । ग्रे.पे.२४०० | ग्रे.पे.१९० | ग्रे.पे.१९० | ग्रे.पे.१३० | ग्रे.पे.१३०० 
ग्रे.पे.४३०० । ग्रे.पे.२८०० ० ० ० 


4000 या हि, 
i rr | “८ ५ ७ ५ ee ee 


ह ee नक कुक 
७६-७७ क क ळय 
कय का क काळ कक ळी. 


1.00, १.0. “0 |. 
ae ee ae 


: ‘ 


eS |... .* 


पृष्ठ ३ पैकी ३ 


